सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आरोग्य 
विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा रुग्णालये, 
सामान्य रुग्णालये आणि विभागीय संदर्भ सेवा 
रुग्णालयामध्ये Brain Scanner Machine हे 
नाविन्यपुर्ण वैद्यकीय उपकरण प्रायोगिक तत्वावर 
वापरण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० के०८८ अंतर्गत 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाखाली 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ जुन, २०२४. 


वाचा :- 


१. सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-४/08/8010 
Brain Scanner /नाविन्यपुर्ण उत्पादन/२९२०/२४, दि.२८.०२.२०२४ 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई यांची मान्य टिप्पणी दि.२७.०२.२०२४ 

३. उपसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-४/ Brain 
Scanner Machine /FAT /११२९२/२४, दि.१७.०५.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा रुग्णालये, 
सामान्य रुग्णालये आणि विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयामध्ये Brain Scanner Machine हे नाविन्यपुर्ण 
वैद्यकीय उपकरणाचा प्रायोगिक तत्वावर वापरण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, 
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील १२ जिल्हा रुग्णालये, ०४ सामान्य रुग्णालये 
आणि ०१ विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयामध्ये Brain Scanner Machine हे नाविन्यपुर्ण वैद्यकीय उपकरण 
प्रायोगिक तत्वावर वापरण्यास आवश्‍यक असणाऱ्या साहित्य सामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० 
के०८८ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने AAA) या उद्दीष्टाखाळी रु.५,७८,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच 
कोटी अट्ट्याहत्तर लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेस परिच्छेद क्र.०२ खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन 
राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशिल 
अ. लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिल प्रशासकीय मान्यतेच्या | उपलब्ध निधी 
क्र प्रस्तावाची एकूण रक्‍कम 
१ मागणी क्र. आर -१ Brain Scanner Machine हे रु.५,७८,००,०००/- | सन २०२४-२५ 
२२१०, वैद्यकिय सेवा व | नाविन्य पुर्ण वैद्यकीय पुरवण, . -सागणी 
सार्वजनिक आरोग्य, (०९) | उपकरण १२ जिल्हा (पावसाळी 
महाराष्ट्र वैद्यकीय ee अधिवेशन) 
(०२) महाराष्ट्र वैद्यकीय | रुग्णालये, ०४ सामान्य 
वस्तू खरेदी प्राधिकरणा | रुग्णालये आणि ०१ विभागीय 
मार्फत औषधे, औषधी | संदर्भ सेवा रुग्णालयामध्ये 
साहित्य, यंत्रसामग्री व प्रायोगिक तत्वावर खरेदी 
साधन सामग्री खरेदी | करणे 
(कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक 
अनुदाने वेतनेत्तर 
(२२१० के ०८८) 
विवरणपत्र-ब 
खरेदीचा तपशिल 
अ. रुग्णालये नाव प्रस्तावित खरेदी संख्या | प्रति नग अंदाजे एकूण आवश्‍यक 
(प्रत्येकी दोन नग प्रमाणे) किंमत निधी 
ae जिल्हा रुग्णालये, (92) २४ रु.१७,००,०००/- | रु.४,०८,००,०००/- 
सामान्य रुग्णालये (०४) od रु.१७,००,०००/- | रु.१,३६,००,०००/- 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालये ०२ रु.१७,००,०००/- | रु, ३४,००,०००/- 
(१) 
एकूण रु.५,७८,००,०००/- 
०२. सदर प्रस्तावासंदर्भात आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई यांनी प्रस्तावासोबतचे 


परिशिष्ट “अ” सादर केलेले आहे. परंतु विनियोग प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.तसेच सदर प्रस्तावास 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दि.२७.०२.२०२४ च्या टिपणीन्वये मान्यता दिलेली 
आहे. तरी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले असल्याने खालील अटींच्या अधीन राहून, प्रस्तुत 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१) सदरहू उपकरण/मशीनची आवश्‍यकता व मागणी याची काटेकोरपणे शहानिशा /खातरजमा करण्यात 
आल्या नंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


(२) 


(3) 


x 


(4) 


(¢) 


(8) 


सदरहू उपकरण/मशीनचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती 
/ अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर उपकरणाचे तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींची खरेदी प्रक्रिया करण्यात यावी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात 
यावी. तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post-dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देठा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या Arrest सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची संबंधित सहसंचाळक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), 
मुंबई, यांनी दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या 
बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदरहू खरेदीच्या 
अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपज्ञील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनास सादर करणे अनिवार्य आहे. 


या कामी होणारा खर्च, मागणी क्र. आर -१ २२१०, वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०९) (02) 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्रसामग्री व साधन सामग्री 
खरेदी (कार्यक्रम)३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर (२२१० के ०८८) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२४/प्र.क्र.४०/आरोग्य-८ 


या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या/ पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतुन 
भागविण्यात येऊन तो सदरहू लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०३. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ९ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी, आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई व सहसंचालक आरोग्य सेवा 
(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई तसेच उपसंचाळक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई यांची राहील. 


०४. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक 
४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०५. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२४०६०५१२१९३१७६१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 
१ 


A 


CS 0८ w 


4 


n Sm 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 
११) 
१२) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90b 
edd57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H A R| DAS WA D F serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51D 
E8461D4C34AE1E3F643C11B54523936, 
cn=CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2024.06.12 17:51:02 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६. 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा SIAM ATS. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


